अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/ग्रामा.दर्जोन्नत/पारनेर(जि.अहमदनगर)/६६३८/ 
सन २०२१, दि.२८/१२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदगनर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच सर्वसाधारण सभा, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी. नंतरचा क्रमांक 


a) भोंद्रे ते गारगुंडी रस्ता. ०/०० ते 3/00 ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९८ 
२. । भोंद्रे ते टाकळी ढोकेश्वर रस्ता | ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २९९ 
ते मुक्ताबाई शिव मार्ग टाकळी 
ढोकेश्वर रस्ता. 


३. । भोंद्रे कान्हुर शिव रस्ता पैसा | ०/०० ते २/०० । 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३०० 
मार्गे दरा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७१/नियोजन-२ 


we 


भोंद्रे ते टाकळी ढोकेश्वर रस्ता 
महादेव मंदीर ते मोरदरा 
रस्ता. 


o/ood 2/00 


2.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 309 


ae ते गारगुंडी रस्ता ते 
टाकलडशेत Wa ते पट्टी ते 
चौखिळा रस्ता. 


o/ood 2/00 


2.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 302 


भोंद्रे ते गारगुंडी रस्ता पठार 
मार्ग निवडूंगेवाडी रस्ता. 


o/ood 3/00 


3.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 303 


निघेज-शिरापुर-नरसाळेवाडी 
रोड ते पाबळ खंडोबा मंदिर 
रस्ता. 


0/00 ते ४/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३०४ 


शिरापुर ते उचाळेवस्ती पश्चिम 
रस्ता. 


०/०० ते १/०० 


१.०० कि.मी. 


ग्रामीण APT 304 


gee गांव ते शिवाईमाता 
मंदीर रस्ता. 


o/ood 2/00 


2.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३०६ 


वडनेर बु.येवलेमळा- 
वाकनमळा रस्ता. 


o/ood 3/00 


3.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३०७ 


वडनेर बु.ते खळवाडी- 
जगदाळेवस्ती-पिरानेवस्ती 
रस्ता. 


o/ood 3/400 


3.400 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३०८ 


वाजेवाडी-ढोकमाळ-कॅनाल 
रस्ता. 


o/ood 2/G00 


२.६०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३०९ 


वाजेवाडी बाबरमळा- 
बोर्‍्हाडेवस्ती- कॅनॉल रस्ता. 


o/ood 3/00 


3.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 390 


वाजेवाडी ते पिनारेवस्ती 
(गायरान मार्ग) रस्ता. 


o/ood 2/00 


2.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 399 


वडनेर बु.ते नऱ्हेमळा-चौधरी 
वस्ती-देविभोयरे रस्ता. 


0/00 ते ४/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३१२ 


वडनेर बु.ते दत्त मंदीर बो- 
हडेमळा रस्ता. 


o/ood 2/00 


2.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 393 


वडनेर बु.ते टेभेमळा रस्ता. 


o/ood 2/00 


2.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३१४ 


१८. 


वडनेर बु.ते वडनेर 
खु.(के.टी.मार्ग) रस्ता. 


०/०० ते १/०० 


१.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३१५ 


१९, 


वाजेवाडी रस्ता (गारमाळ) 
येवलेवस्ती ते बोरवेवस्ती 
गायरान रस्ता. 


०/०० ते १/०० 


१.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३१६ 


वडनेर बु.मुक्‍ताबाई शिव 
वाकनमाळ सुकाळेवस्ती रस्ता. 


o/ood 3/00 


3.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- ३१७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७१/नियोजन-२ 


२१. | मांडवे खुर्द गणेश मंदिर ते | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३१८ 
बिडकर वस्ती, आहेरवस्ती 
रस्ता. 

२२. | मांडवे Ye देववाडी ते नागापुर | ०/०० ते ७/०० । ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३१९ 
रस्ता. 

२३. | मांडवे Ye गावठाण ते ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२० 
पांढरेवस्ती रस्ता. 

२४. | खडकवाडी मांडवे Ye ते ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२१ 
पठार रस्ता. 

२५. | औओटीवस्ती ते खडकवाडी, ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२२ 
पठारवाडी रस्ता. 

२६. | रांजणगाव मशिद गावठाण ते । ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३२३ 
रुईछत्रपती रस्ता. 

एकूण ६७.१०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण 


मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६७.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९७९२.७८० + 


६७.१००) म्हणजेच ९८५९.८८० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१७३१५८८६१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(484967 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७१/नियोजन-२ 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


